विविध दैनिक वृत्तपत्रांच्या अंकामध्ये प्रसिध्दी 
देण्यात आलेल्या शासन निर्णयाच्या 
जाहिरातीच्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-२०१६/प्र.क्र. ९७/पोल-११ 
गृह विभाग, दुसरा मजला, हुत्तात्मा राजगुरु चौक 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई 
तारीख: १६ नोव्हेंबर, २०१६ 


संदर्भ :- 


१. शासन निर्णय क्रमांक एमआयएस-२०१६/प्र.क्र. ९७/पोल-११, दिनांक १७ जून, २०१६ 

प्रस्तावना :- 

लोकाभिमुख प्रशासनाच्या दृष्टीने जनतेच्या तक्रारीची दखल घेणे, त्यांचे वेळेत निराकरण 
करणे, तक्रारदारांना सन्मानाची वागणूक देणेबाबत शासनामार्फत उपरोक्त संदर्भाधीन शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. या झासन निर्णयाव्दारे नागरीकांमध्ये जनजागृती 
करण्याकरीता विविध दैनिकांमध्ये माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाचे क्रमांक आरओसी२०१६- 
१७/क्र.५/७ १३०६ दिनांक २२ जून, २०१६ अन्वये जाहिरात प्रसिध्दी देण्यात आली होती. सदर 
जाहिरातीवर रुपये ६,५६,४३२/- (रुपये सहा लक्ष छपन्न हजार चारशे बत्तीस फक्त) एवढा खर्च 
आला असून त्या खर्चास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

खालील कोष्टकामध्ये दिलेल्या दैनिकांमध्ये माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाचे क्रमांक 
आरओसी२०१६-१७/क्र.५/0 १३०६ दिनांक २२ जून, २०१६ अन्वये जाहिरात प्रसिध्दी देण्यात 
आलेली आहे. सदर जाहिरातीचे देयक रुपये ६,५६,४३२/- (रुपये सहा लक्ष छपन्न हजार Tal 
बत्तीस फक्त) अदा करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर वृत्तपत्रांची 
देयके खालील प्रमाणे आहेत :- 


अ.क्र वर्तमानपत्राचे नांव देयक क्रमांक जाहिरातीचा । जाहिरातीची रक्‍कम 
दिनांक 

q | दिव्य मराठी (औरंगाबाद) ।७१००९१६७८ २४ जून, २०१६ १०,०००/- 

२ | दिव्य मराठी (जळगांव) ७१००९१६८२ २४ जून, २०१६ ८,८००/- 


शासन निर्णय क्रमांकःएमआयएस-२०१६/प्र.क्र. ९७/पोल-११ 


अ.क्र वर्तमानपत्राचे नांव देयक क्रमांक जाहिरातीचा । जाहिरातीची रक्‍कम 
दिनांक 
३ | दिव्य मराठी (नाशिक) ७१००९१६८६ २४ जून, २०१६ ९,६००/- 
४ | दिव्य मराठी (सोलापूर) ७१००२६६६४ २४ जून, २०१६ ६,४००/- 
Gg | दिव्य मराठी (अकोला + | ७१००२६६६७ २४ जून, २०१६ ६,४००/- 
अमरावती) 

६ । दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स व | २१३३६३११/००१ | २४ जून, २०१६ ७५,२००/- 

टाईम्स ऑफ इंडिया २५ जून, २०१६ 
साप्ताहिक पांचजन्य ००४८४५ २६ जून, २०१६ ७,२००/- 
दैनिक हितवाद ॥॥२१६७0४1००० । २३ जून, २०१६ १०,४००/- 

५२८ 
९ । देनिक पुण्यनगरी ॥॥/१६- २३ जून, २०१६ ९३,६००/- 
०६/२९८९० 

।_१०_| दैनिक लोकसत्ता १००२४६४६९८ २३ जून, २०१६ ३६,०००/- 
११ | दैनिक सकाळ ९०७८१० २३ जून, २०१६ 9,9¢,000/- 
१२ | दैनिक सामना ३४३८ २३ जून, २०१६ २८,०३२/- 
१३ | दैनिक लोकमत २३४५७ २३ जून, २०१६ १,४०,०००/- 
१४ । हिन्दुस्तान टाईम्स ०१०३६३६०७८ २६ जून, २०१६ १४,४००/- 
१५ | पुढारी १३४९२ २४ जून, २०१६ ९२,४००/- 
एकूण ६,५६,४३२/- 


प्रमाणित करण्यात येत की, सदरहू खर्च यापूर्वी अदा करण्यात आलेला नाही. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी सदर १५ वृत्तपत्रांच्या देयकांच्या रुपये 
६,५६,४३२/- (रुपये सहा लक्ष छपन्न हजार चारशे बत्तीस फक्त) इतक्या रकमेचे धनादेडा तयार 
करुन संबंधितांना त्याचे वितरण करावे. 


वरील तक्त्यामध्ये दिलेल्या दैनिकांचे देयकाची रक्‍कम अदा करण्यासाठी मुख्यलेखाशीर्ष 
२०५५ अंतर्गत १०९ जिल्हा पोलीस (००) (०१), जिल्हा पोळीस बल-२६- जाहिराती व प्रसिध्दी 
(२०५५०१६८) या लेखाशीर्षा अंतर्गत सन २०१६-१७ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःएमआयएस-२०१६/प्र.क्र. ९७/पोल-११ 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाने वित्तीय अधिकार नियम १९७८ भाग-पहिळा, उपविभाग-२, 
अ.क्र. ८ (नियम क्रमांक १७) नुसार विभाग प्रमुखांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१११६११५२०७४५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vikas P 


षि Thorat 
| a S DN: CN = Vikas P Thorat, C = 


IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 


गृ h i OU = Home Department 
O a Date: 2016.11.19 12:12:11 
+05'30' 


(वि. पो. थोरात) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (एकूण १५ देयकांच्या प्रतींसह ) 

२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

३. संचालक, ळेखा व कोषागरे, मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुदेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र शासन, मुंबई/नागपूर 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 

७. अवर सचिव, अर्थसंकल्प-१, गृह विभाग, मंत्रालय 

८. निवडनस्ती, पोल-११ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


